गुणवत्ता दर्जा सुधार योजनेंतर्गत 
पीएच.डी.करण्याकरीता 
प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-३५२१/श्र.क्र.४१/२१/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जुले, २०२१. 
वाचा : 
१. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्रमांक-प्रतिनि-३५२०/ प्र.क्र .(९९/२०)/ तांशि-७, 
दि.२४/०२/२०२१. 
२. तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे पत्र क्र.४आ/आस्था/ तंत्रनिकेतन क्यूआयपी/२०२१-२२/१९२, २६/३/२०२१. 


शासन आदेठा: 

शासकीय तंत्रनिकेतनातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिव्याख्यात्यांची गुणवत्ता दर्जा सुधार 
योजनेंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी (पीएच.डी. अभ्यासक्रम) सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून ०३ (तीन) वर्षे 
कालावधीसाठी त्यांचे नावासमोरील संस्थेमध्ये निवड झालेली आहे. 


अ. | SANT TS नाव व पदनाम कार्यरत असलेल्या संस्थेचे । पीएच.डी. करीता प्रवेशा घेतलेल्या 

क्र नाव संस्थेचे नाव 

7 . | श्री. अमोल सुरेश धांडे, शासकीय तंत्रनिकेतन, मालवीय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ 
अधिव्याख्याता, रत्नागिरी टेक्नॉलॉजी, जयपूर 

यंत्र अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 

२ | श्री. सेवकराम तानाजी कुंभारे, शासकोय तंत्रनिकेतन, जाधवपूर युनिव्हर्सिटी कोलकाता 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत गोंदिया अभ्यासक्रम-पीएच.डी 
अभियांत्रिकी 

3 श्री. आनंद सुरेंद्र इंगळे, शासकीय तंत्रनिकेतन, मालवीय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ 
अधिव्याख्याता, स्थापत्य अमरावती टेक्नॉंलॉजी, जयपूर 
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम-पीएच.डी. 


२. संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये गुणवत्ता दर्जा सुधार योजेनेंतर्गत शासकीय afta 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये, शासकीय तंत्रनिकेतने व अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये 
यामधील अध्यापकांना उच्च शिक्षणाकरीता प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यासाठी सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सुचनांनुसार अध्यापकांना पीएच.डी अभ्यासक्रमाकरीता प्रतिनियुक्तीवर 
पाठविण्यासाठीची पात्रता, प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी उमेदवारांस प्रवेश मिळालेल्या संस्थांचे प्राधान्यक्रम निश्चित 
करण्यात आले आहेत. सदरच्या पात्रता/निकष व प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन व संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या 
स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीस अनुलक्षून, उपरोक्‍त अध्यापकांना सन २०२१-२२ 
या शैक्षणिक वर्षापासून ०३ वर्षाच्या कालावधीसाठी पीएच.डी अभ्यासक्रमाकरीता प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास 
शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-3५१२%शर.क्र.५५/२१/तांशि-७ 


३. संबंधित अध्यापकांना प्रतिनियुक्‍तीसाठी कार्यमुक्त करण्यापूर्वी संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील 
अ.क्र. SAS) नुसार अध्यापकांकडून हमीपत्र घेण्याची दक्षता संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी घ्यावी. सदर अध्यापकांना 
संस्थेतून कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी सुरु होईल. 


४. संबंधित अध्यापकांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील अ.क्र. १()(७ ते (१४) येथील अटी व 
शर्ती लागू राहतील. 

५. संबंधित अध्यापकांनी पीएच.डी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील 
अ.क्र.४ येथे नमूद “अपेक्षित उपक्रम” या शीर्षाखाली नमूद उपक्रम/जबाबदा-या पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. सदर 
जबाबदा-या पूर्ण केल्या आहेत किंवा कसे याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल प्रतिवर्षी संबंधित अध्यापकांनी स्वयं 
मूल्यनिर्धारण अहवालासोबत जोडणे आवऱयक राहील व त्याची नोंद सदर अहवालात प्रतिवर्षी घेतली जाईल. 

६. असे प्रमाणित करण्यात येते की, उपरोक्त अध्यापकांना गुणवत्ता दर्जा सुधार कार्यक्रमानुसार पीएच.डी. 
अभ्यासक्रमासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले नसते तर, वरील अभ्यासक्रमाच्या काळात ते त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहीले असते. 

७. सदर आदेश सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२६१२५५४६७१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: c=! nment Of Mal 


Sudhir Jaya Shetty «x: 


erialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9/d7816002b4af0 
ffof1111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2021.07.26 12:59:42 +05'30' 


(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


\Code=400032, st=Maharashtra, 
4277 025fdi5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1 e8621e5917 


प्रति: 
सर्व संबंधित अधिव्याख्याते (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


प्रत: 


Ee) 


) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई, 

) सहसंचालक, विभागीय कार्यालय, मुंबई/नागपूर/अमरावती (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी/गोंदिया/अमरावती (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
) 

) 

) 


AY 


८ 0८ w 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर, 
जिल्हा कोषागार आधिकारी, रत्नागिरी/गोंदिया/अमरावती (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
निवड नस्ती-तांशि-७. 


4 


८४) 


७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


